अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 
केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१११/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ जुळे, २०१९ 


वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.१४/का.४, दि.१०/४/२०१९ 
(2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.१११/का.६, दि.१२/४/२०१९ 
(३) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन पत्र क्र.एबावि-२०१९/प्र.क्र.१२१/का.६, दि.१९/६/२०१९ 
(४ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.८/७/२०१९ 

शासन निर्णय :- 


महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. 
अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनासाठी वाढीव मंजूर अनुदानानुसार केंद्र / राज्य व राज्य हिस्सा यासाठी एकूण 
वार्षिक रुपये १५२२६५.८१ लाख इतका खर्च येणार आहे. त्यानुसार प्रतिमाह केंद्र / राज्य व राज्य हिस्सा 
याप्रमाणे एकूण रुपये १२६.८८ कोटी इतका मानधनासाठी खर्च अपेक्षित आहे. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस 
व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनासाठी सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पित केलेला 
निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन आहे. 
३. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र व राज्य हिऱ्याचे निधीचे 
प्रमाण ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याशिवाय अर्थसंकल्पित केलेली Shadow तरतूद 
खर्च करुन नये अशा वित्त विभागाच्या सूचना आहेत. केंद्र शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त होत नसल्यामुळे 
अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वेळेत अदा करणे शक्‍य होत नाही. यास्तव मानधनाची रक्कम उणे 
प्राधिकारपत्रावर काढण्यास मान्यता देण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. अपर मुख्य 
सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून, २०१७ रोजी वित्त विभागाने बैठकीचे आयोजन केलेले 
होते. सदर बैठकीत सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित केलेली रक्‍कम केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त 
झाला नसला तरी खर्च करण्यास विभागास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक ८/७/२०१९ अन्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०१९ 
निधी वितरण नुसार वित्तीय वर्ष २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांना देण्यात येणाऱ्या मानधनासाठी सन २०१९-२० मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी पुढील 
लेखाशिर्षाखाली रुपये १०७३६.६० लाख (अक्षरी रुपये vHal सात कोटी छत्तीस लाख साठ हजार फक्त) 
इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यास हरकत नसावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१९/प्र.क्र.१११/का.६ 


(रुपये लाखात) 

लेखाशिर्ष बाब । अर्थसंकल्पीती ६०% च्या | यापूर्वी वितरीत या शासन 
निधी मर्यादेत करण्यात | निर्णयान्वये वितरीत 

वितरणासाठी | आलेला निधी। करण्यात येत 

देय निधी असेलेला निधी 
२२३६१९०९ (केद्र) ६०% | ०२-मजूरी । २१२२५.०० | १२७३५.०० ७८९९.०० ४८३६.०० 
२२३६१९१८ (राज्य४०% | ०२-मजूरी | १४१५०.०० ८४९०.०० ५२६६.०० ३२२४.०० 
२२३६१९४५६५ (राज्य)]१००% ०२-मजूरी ३४४६६.०० २०६७९.६० १८०००.०० २६७९.६० 
एकूण ६९८४१.०० | ४१९०४.६० | ३११६५.०० १०७३६.६० 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, 
२०१९ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१८१२४५०६६८३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra 6 
DN: c=IN, o=Govern 


ijar 
Lalsing त मी 
R a mM Cc h a Nn d fa G uJ a [| कीक तलत 5% se f749fe58e0a7 14a015f521cb28fd2204 


pe 
5793924cf2a352b44266d360de02a2494e1a6 
2019.07.19 14:48:29 +05'30° 


(ला. रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


न्न. 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

) सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 

) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

) 

) 

) 

) 


AD 


CS 0८ ww 


षु 

आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

१०) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

११) वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७७, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

१३) अवर सचिव (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी 809 प्रणाळीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

४) निवड नस्ती -का-६. 


(२ S&S O&M 


a) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


